“उद्योग अधिकारी (प्रशासन) गट-ब” 
या संवर्गाची दि.१.०१.२०२४ ची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२४/प्र.क्र.४६/उद्योग-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- ०५ मार्च, २०२४ 


वाचा:- १)सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.६.२०२१ 
२)या विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठसू-२०२३/१०/प्र.क्र.५/उद्योग-३,दि.६.२.२०२४ 
)उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.उसं/आस्थापना-१/ज्ये.सू/उआअ(प्र(गट-ब)/२०२४/ओ-२४२, 
दि. २७/०२/२०२४ 


शासन परिपत्रक :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या अधिसूचनेप्रमाणे मागील कॅलेंडर वर्षाच्या (१.१.२०२३ रोजीच्या) 
अंतिम ज्येष्ठतायादीतील “उद्योग अधिकारी (प्रशासन) गट-ब” या संवर्गातील सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे वगळून 
तसेच शासन निर्णय दिनांक २७.१०.२०२३ अन्वये सदर संवर्गात पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे समावेश करुन 
दि.०१.०१.२०२४ रोजीची स्थिती दर्शविणारी “तात्पुरती ज्येष्ठतासूची” शासन परिपत्रकासोबत परिशिष्ठ-३ मध्ये प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. 
२. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक हे त्यासोबतच्या 
ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ट असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांना निदर्डानास आणावे. सर्व कार्यालय प्रमुखांनी या ज्येष्ठतासूचीतील 
माहिती सेवापुस्तक व अन्य उपलब्ध अभिलेखावरुन तपासून बरोबर असल्याचे प्रमाणित करावे. या ज्येष्ठतासूचीत काही 
वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांचे निवेदन विहित मार्गाने हे परिपत्रक प्रसिध्द 
झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत शासनास सादर करावे. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा विचार करण्यात येणार नाही. 
३. मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. २७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या 
निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास, त्यानुसार सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल करण्यात येईल. 
४. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले 
असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०५१२३५४००७१० असा आहे. हा Seay डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHASHANK TUKARAM CHAVAN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRIES ENERGY 
LABOUR AND MINING DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7dd1791f8c7f2d8cbabbae6c3c1 1ac3d4fe93ccab49daf36ff24dac 
d585e2276, postalCod 100032, st=Maharashtré 
TU KA RAM C H AVA N I ber=A089DF063F 1 FFA9C6E2D052DB3C26C5B1ECE40048A4A7 
D39615BEE66D9E2053D, SHASHANK TUKARAM CHAVAN 
2024.03.05 12:46:06 +05'30' 
सोबत :- परिशिष्ट-३ (शशांक चव्हाण) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
) संबंधित अधिकारी-(द्वारा-विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई) 
) निवडनस्ती (उद्योग-३) 


१९. संवर्गाचे नाव - उद्योग अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब) 


२. वेतन श्रेणी - एस-१५, ४१८००-१३२३०० 
३. fee जानेवारी २०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.१.१.२०२३ ते ३१.९२.२०२३ या कालावधीत कार्यरत अधिकारी ) 


अक्र. यम ३ 
(२) (ब) 
नुसार 
ज्येष्ठता 


क्रमांक 


अधिकाऱ्याचे नाव 


१ श्री.र.मा.सुतार 


wa 


श्री.सं. बा. कनाके 


श्री. ना. के. गायकवाड 


, श.गों. गोंड 


श्री 


श्री. ग. दि. पारसकर 


नियुक्तीचा मागे 


परिशिष्ट-तीन 
दरवषी ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याचा विहित नमूना (नियम ५) 


शासकीय पेंबेधीत पदावर ण शि यम ३ (२) 


(अ) नुसार 
संवगांत प्रत्यक्ष 
रूजू दिनांक 


| | (ce 
२२/४/२०२२ 


इ.मा.व 


११-०७-७० 


खुला 
अनु.जमाती 

: व ; . ie 
अनु.जमाती 


भ.ज. (ब) 


३ 


१३/११/२०२२ 


ay 


अनु. जाती 


०१९१-०६-६६ 
_ _ 


येष्ठतेचा । सेवानिवृत्तीचा|  शैक्षणिव 


दिनांक दिनांक अहेता 


| ९ | १९० | 
२१/४/२०२२ | ३१/५/२०२६ 
२१/४/२०२२ | ३१/७/२०२८ न 


२८/४/२०२२ | ३१/५/२०२७ 


०६-११-२३ । २१/१/२०३१ 


१०-११-२३ । २१/९०/२०३१ 


१०-११-२३ । २१/०८/२०३१ 


१०-११-२३२ । २१/०५/२०२४ 


१०-११-२३ । २८/०२/२०२५ 


२३/११/२०२३ | ३०/०९/२०३० 


SHASHANK TUKARAM 


CHAVAN 


7 


शासन आदेश दि.१८.०४.२०२२ अन्वये उद्योग 
प्रशासन) (गट-ब ) पदावर पदोन्नती. 
, शासन आदेश दि. 
प्रशासन) (गट-ब ) पदावर 
, शासन आदेश दि.१८.०४.२०२२ अन्वये उद्योग 
प्रशासन) (गट-ब ) पदावर पदोन्नती. 


शासन आदेश दि.२७.१०.२०२३ अन्वये उद्योग 
प्रशासन) (गट-ब ) पदावर तात्पुरती पदोन्नती. 


का.वबि, शा 
अधिकारी ( 


१८.०४.२०२२ अन्वये उद्योग 
बर पदोन्नती. 


शा 
अधिकारी ( 


SH व का.बि, शासन आदेश दि.२७.१०.२०२३ अन्वये उद्योग 
अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब ) पदावर तात्पुरती पदोन्नती. 


SH व का.बि, शासन आदेश दि.२७.१०.२०२३ अन्वये उद्योग 
अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब ) पदावर तात्पुरती पदोन्नती. 


SH व का.बि, शासन आदेश दि.२७.१०.२०२३ अन्वये उद्योग 
अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब ) पदावर तात्पुरती पदोन्नती. 


उ.ऊ व का.बि, शासन आदेश दि.२७.१०.२०२३ अन्वये उद्योग 
अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब ) पदावर तात्पुरती पदोन्नती. 


SH व का.बि, शासन आदेश दि.२७.१०.२०२३ अन्वये उद्योग 
अधिकारी (प्रशासन) (गट-ब ) पदावर तात्पुरती पदोन्नती. 


(शशांक चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


